अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद, 
पुणे यांच्या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत विभाग 
उपविभाग कार्यालयातील मंजूर नियत अस्थायी 
पदांना दि. ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २७/०२/२०१९. 


पहावे :- १) शासन निर्णय क्र पदनि २०१८/४३१/ प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि, दि. १७/१०/२०१८. 
२) कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या कार्यालयाचे पत्र 
जा.क्र.कृपातंलविक/आ-१/९२३/सन २०१८. दिनांक : १२/०९/२०१८. 
३) आ(वर्ग-१), जलसंपदा विभाग या कार्यासनाचा शासन आदेशा क्र. एहटीएस-१११८/ 
(३१४/२०१८)/आ(वर्ग-१ दि. ०४/१२/२०१८. 
शासन शुध्दिपत्रक :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ दि. १७/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये कृष्णा पाणी तंटा 
लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील ५३ पदे व त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र 
विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील ६४ असे एकूण नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ११७ पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

उपरोक्त संदर्भाधिन क्र. १ दि. १७/१०/२०१८ च्या शासन निर्णयात पुढीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहे - “ कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील 
गट क्र. 3 मधील कार्यकारी अभियंता या पदास मुदतवाढ देण्यात येत आहे. त्यानुसार कृष्णा पाणी 
तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे या मंडळ कार्यालयातील ५४ पदे व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
संकल्पचित्र विभाग, पुणे यांच्या कार्यालयातील ६४ असे एकूण नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
११८ पदांना दिनांक ०१/१०/२०१८ ते २८/०२/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.” 

सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा संकेताक २०१९०२२७१५४९१०१२२७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


+ . Digitally signed by Rajnish Ramkishor Shukla 
ठे] Nn | ५ h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water Resources 
Department, postalCode=400032, st=Maharasht 


Ramkishor Shukla 2ezesreretinsee 
(र. रा. शुक्ला) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१) महालेखापाल १/२, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर . 
२) महालेखापाल 9/2, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः पदनि 2092/83 V प्र.क्र. १३३/२०१८/जसंनि 


३) मुख्य अभियंता, (जसं) व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४) उपसचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५) आंतरवित्त सल्लागार व उप सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) अधीक्षक अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, पुणे 
) 
) 
) 


७) कार्यकारी अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा लवाद विशेष कक्ष, गट क्र. ४, पुणे 
८) कार्यकारी अभियंता, संकल्पचित्र विभाग,पुणे. 

९) कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभाग, (कृखो.)पुणे. 
१०) कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२) कार्यासन आ (प्रशि)/अर्थसंकल्प-१/जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) जसंनि कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


